दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२१ ते २० सप्टेंबर, २०२१ या 
कालावधीत भिवानी, हरयाणा येथे आयोजित अखिल 
भारतीय नागरी कबड्डी स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्राचा 
संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.९८/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १७ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 

2098-20/CCSCSB, दि.२६.०८.२०२१. 

२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/कबड़ी /२०२०-२१ 
दि.१४.९.२०२१. 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२१-२२/का-४/९३६, दि.१६.०९.२०२१. 

४.शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , शासन निर्णय क्र : अभानासे ३८२१/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-२, 
दि. ०९.०९.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


दिनांक १८ ते २० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत भिवानी, हरयाणा येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र 
शासनाचा संघ निवडण्याकरिता भारतरत्न राजीव गांधी जिल्हा क्रीडा संकुल, धारावी, मुंबई येथे दि. ०६ 
सप्टेंबर, २०२१ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या 
अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात 
आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच 
राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.१,०४,४१०/-(रुपये एक लाख चार 
हजार चारशे दहा फक्‍त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक १४ ते १६ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक 
१८ ते २० सप्टेंबर,२०२१ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२१ (AA) 
पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 
संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.९८/क्रीयुसे-२, 


४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे,१९८९ 
व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १२९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, 
प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. १४ सप्टेंबर ते २१ सप्टेंबर, २०२१ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, 
दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली 
असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/देनिक 
भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक 
११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, 
२००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा- 
या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र 
संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्‍यक राहिल. 

ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, 
क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच 
शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत 
करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा 
व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग 
(२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाश्रीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतळेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥1818195119.9०५.॥॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९१७१८१९२८७५२१ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, काका कता 
Swati Madhukar Nanall on: ch= Swati Madhukar Nanal, C= IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA 
Date: 2021.09.17 18:33:40 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.९८/क्रीयुसे-२, 


३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 

१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक १८ ते २० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत भिवानी, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पुरुष कबड्डी 
संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


अ. | खेळाडूचे नाव व पदनाम _। ट्रॅकसूट  किटबॅँग विभाग / कार्यालय 

क्र 

be श्री. निलेश चिदरकर , नाही नाही | राज्यकर सह आयुक्त कार्यालय, (प्रशा) वस्तू व सेवा 
कर सहाय्यक कर कार्यालय, ठाणे. 
श्री. सुरज कांबळे, कोतवाल नाही । नाही | तहसीलदार कार्यालय रत्नागिरी, ता.जि. रत्नागिरी 
श्री. सुरेंद्रसिघ मेहरा, शिपाई नाही | नाही | उपअधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय, aiid, 

जिल्हा बुलढाणा. 

४ | श्री. गणेश काळे, कनिष्ठ नाही | नाही | उपविभागीय अभियंता, भीमा विकास उपविभाग 
लिपिक क्र.५, सोलापूर. 

५ | श्री. गणेश भोईर, होय होय | महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
स्वीय सहायक मुंबई 

६ श्री. Hepat महाले, तलाठी होय होय । तहसिल कार्यालय, मंगरुळपीर, जिल्हा- वाशिम. 

७ | atl. महेश सावकारे, शिपाई ala होय | उपवन संरक्षक यावत वन विभाग, जळगांव. 
श्री. रामकिसन ह.महाले, होय होय । तहसिल कार्यालय,अंबड, जिल्हा-जालणा 
तलाठी 

९ | at. गोरख गं. पवार, शिपाई नाही । नाही । महसूल राज्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

lia ० | at. सचिन बा.कोळी, कृषी होय होय | ता.कृषी अधिकारी शिरोळ, जिल्हा-कोल्हापुर 
सहाय्यक 

षि १ | श्री. संदीप ब. इंदुलकर, शिपाई | नाही | नाही | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, 

TARTS, मुंबई. 

१२ | श्री. दिनेश वासु नाडे, शिपाई होय होय | रासयनीक दत चाचणी प्रयोगशाळा, अमरावती 

१३ | श्री. राहुल बी.चव्हाण, तलाठी | होय होय | तहसिल कार्यालय अंबड, जिल्हा-जाळणा 

१४ | श्री. चंद्रकांत ना.तुरुबाडकर, होय होय | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल 
सहा.भांडारपाल 

१५ | श्री. सतिश शिंदे होय होय | वस्तू व सेवाकर कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 
प्रशिक्षक 

१६ | श्री. राजु धामोडे, अ.का. होय होय | तहसिल कार्यालय, तलासरी, पालघर 
व्यवस्थापक 


Swati Madhukar 


Nanal 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 

DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA 

Date: 2021.09.17 18:33:58 +05'30' 


(Xd. 4. नानल) 
उपसचिव महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक १८ ते २० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत भिवानी, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पुरुष कबड्डी संघासाठी 
होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


अ.क्र रुपये 
आओ) | 
१ निवड चाचणीसाठी जिल्हा HIST संकुल, धारावी यांनी मागणी केल्यानुसार 
भाडे 
ग्या 
क्षण शिबीराकरिता खर्च :- 
दिनांक १४ ते १६ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत 2,800/- 
प्रशिक्षकांचे मानधन एकत्रित गाडी भाड्यासह 
दिनांक १४ ते १६ सप्टेंबर, 2029 या कालावधीत ४,२००/- 
खेळाडू व व्यवस्थापक यांना ३ दिवसांकरिता एकत्रित 
अल्पोपहार खर्च ( प्रत्येक दिवसाचे 
रु.७५<दिवस३%एकूण खेळाडू १६) 
29007 


१६ गॅलेक्सी सेथेटिक शाईनिंग क्लॉथ जर्सी (मोनोग्राम व क्रमांकासह) ८,०००/- 

. ५००/- प्रमाणे. 
१६ गॅलेक्सी सेथेटिक शाईनिंग क्लॉथ MCA रु. ५००/- प्रमाणे. ८,०००/- 
१६ ब्लॅक GAL सर्पोटर रु. ३००/- प्रमाणे. ४,८००/- 


१७०० 
१८० 
५९०० 
qo जोडी अँकलेटस्‌ रु. १५०/- प्रमाणे. (कॉमन किट) १,५००/- 
र १५०० 
ह 0007 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swat | M ad h U ka | DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 5 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
Nanal MAHARASHTRA 


Date: 2021.09.17 18:34:09 +05'30' 


(Xd. 4. नानल) 
उपसचिव महाराष्ट्र शासन 


5 
9 


विवरणपत्र - क 


दिनांक १८ ते २० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत भिवानी, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या 
पुरुष कबड्डी संघाची निवड करण्यासाठी दि. ६ सप्टेंबर २०२१ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित 


Wess अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता व ईमेल आयडी 

q सुरेद्रसिघ इ. मेहरा, शिपाई उपअधिक्षक भुमी अ.कार्यालय,॥॥528 चौक, शेगांव 

२ | दिनेश वासु नाडे, शिपाई रासयनीक दत चाचणी प्रयोगशाळा, अमरावती 

३ | spat ल.महाले, तलाठी तहसिल कार्यालय, मं.पीर, जिल्हा-वाशीम 

४ | Wee बी.चव्हाण, तलाठी तहसिल कार्यालय अंबड, जिल्हा-जालणा 

५ | UP a. alot, कृषी सहाय्यक ता.कृषी अधिकारी शिरोळ, जिल्हा-कोल्हापुर 

६ । रामकिसन ह.महाले, तलाठी तहसिल कार्यालय,अंबड, जिल्हा-जालणा 

७ ।गणेडठ काळे, लिपिक पाटबंधारे विभाग, सोलापुर 

८ | सुरज श्री.कांबळे, कोतवाल तहसिल कार्यालय, रत्नागिरी 

९ । चंद्रकांत ना.तुरुबाडकर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल 
सहा.भांडारपाल 

।१० | गोरख गं.पवार, महसुल सहाय्यक तहसिल कार्यालय, कल्याण 

(99 | राजु धामोडे, अ.का. तहसिल कार्यालय, तलासरी, पालघर 

१२ | महेंद्र वि.चव्हाण, तलाठी तहसिल कार्यालय, वरुड, अमरावती 

१३ | प्रितम सनकुलकर, सह.कक्ष अधिकारी | महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई 

१४ | विक्रम बा.कदम, कोतवाल तहसिल कार्यालय, वाळवा, आष्टा, सांगली 

१५ । संदीप इंदुलकर, शिपाई शिक्षण उपसंचालक, मुंबई 

१६ | निलेश चिंदरकर, कर सहाय्यक राज्यकर सह आयुक्त कार्यालय, (प्रशा) वस्तू व सेवा 

कर कार्यालय, ठाणे. 

१७ | राजेश सि.शिवतरकर, कक्षसेवक सर ज.जी. समूह रुग्णलाय, मुंबई. 

१८ | संतोष रा.जाधव, राज्यकर निरीक्षक  ।वस्तु व सेवाकर कार्यालय, मुंबई. 

१९ | सतीश सोनवाने, सहा.कक्ष अधिकारी | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२० | आनंदा हेगडे, शिपाई अन्न व औषध प्रशासन प्रयोगशाळा, बांद्रा, मुंबई. 

२१ | सतीश शिदे वस्तू व सेवाकर कार्यालय, माझगांव, मुंबइ. 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA 

Date: 2021.09.17 18:34:19 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उपसचिव महाराष्ट्र शासन 


Swati Madhukar 
Nanal 


विवरणपत्र - क (महिला) 


दिनांक १८ ते २० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत भिवानी, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा महिला कबड्डी स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र 
शासनाच्या महिला कबड्डी संघाची निवड करण्यासाठी दि. ६ सप्टेंबर २०२१ रोजी निवड चाचणीसाठी 
उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता व ईमेल आयडी 

| श्रीमती स्नेहल साळुंखे जिल्हा क्रोडा अधिकारी यांचे कार्यालय, कोर्ट नाका 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी परिसर, ठाणे (प) 

2 | कल्पिता शिदे, सहाय्यक लेखा अपर जिल्हाधिकारी (अति./ निष्का.), पूर्व उपनगरे 
अधिकारी 

३ | सायली जाधव, तालुका क्रिडा जिल्हा क्रोडा अधिकारी यांचे कार्यालय, कोर्ट नाका 
अधिकारी परिसर, ठाणे (प) 

४ | सोनाली साठे, राज्यकर सहाय्यक =| वस्तु व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई 

५ | रिमा तारपे, राज्यकर सहाय्यक वस्तु व सेवाकर भवन, येरवडा, पुणे 

६ । वैजयंती भागवत, राज्यकर वस्तु व सेवाकर भवन, येरवडा, पुणे 
सहाय्यक 

७ । विदया शिरस, तालुका क्रिडा क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, बालेवाडी, पुणे. 
अधिकारी 


८ | कांचन पठाण जाधव, कनिष्ठ लिपिक | जिल्हा अधिक्षक भूमि अभिलेख ठाणे याचे कार्यालय, 
मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे. 


९ । वर्षाराणी खोसे, लिपिक टंकलेखक | शिधावाटप कार्यालय क्रमांक ३१ इ माटूंगा पी. डब्ल्यू. 
डी. कंपाऊंड, माटूंगा, मुंबई- ४०० ०१९ 


“ ० | रुपाली काकडे, शिधावाटप कार्यालय क्र. ३१ इ माटुंगा पी.डब्ल्यू.डी. 
शिधावाटप निरिक्षक (त) कंपाऊन्ड, माटुंगा, मुंबई - ४०० ०१९. 

११ | उज्वला वाघमारे, नगर भुमापक उप अधीक्षक भूमी अभिलेख रोहा, जिल्हा- रायगड 
लिपिक यांचे कार्यालय, रोहा, जिल्हा - रायगड. 

१२ | नीलिमा अडसूळ, सहायक संचालक | क्रोडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, शिवछत्रपती 

क्रीडा संकुल, बालेवाडी, पुणे. 

१३ | प्रमोदिनी अमृतवाड उपसंचालक क्रिडा व युवक सेवा पुणे 

१४ | मालती कि. दुधगावकर HIS! व युवक संचालनालय, पुणे. 

१५ | संगीता गणपत आडे क्रीडा व युवक संचालनालय, पुणे. 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati M ad h 8 | kar DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


Nanal MAHARASHTRA 


Date: 2021.09.17 18:34:31 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उपसचिव महाराष्ट्र शासन 


